केंद्र पुरस्कृत 9॥7? योजनेंतर्गत 
राज्यातील एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुलांना 
अर्थसहाय्य / अनुदान मंजूर करणेबाबत. 
सत्यराज इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. 
लि. इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र हासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मार्च, २०२१. 
वाचा :- 
१ सहकार, पणन व gate विभाग शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा-२०११/प्र.क्र.९८/टेक्स-४, 
दिनांक २५ मे, २०१२. 
२) सहकार, पणन व वदस्ररोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकः SHAT २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४, 
दिनांक ४ मार्च, २०१६. 
3) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४, 
दिनांक २८ मार्च, २०१९. 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांचे पत्र क्रमांकः कार्या-४/यंत्रमाग/ब-११/२९६५/२०२०, 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजना सन २००५-०६ या वर्षापासून अंमलात आली आहे. 
सदर योजनेंतर्गत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुलांना प्रकल्प किंमतीच्या ४० % किंवा रु.४०.०० कोटी यापैकी जी 
रक्‍कम कमी असेल तेवढे अर्थसहाय्य ४ टप्प्यात मंजूर करण्यात येते. या योजनेंतर्गत राज्यात मंजूर झालेल्या व 
भविष्यात मंजूर होणा-या एकात्मिक वस््नोद्योग संकूलांना प्रकल्प किंमतीच्या ९ % किंवा रु.९.०० कोटी यापैकी जी 
रक्‍कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्याची योजना संदर्भीय दि.२५ मे,२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात 
आली आहे. केंद्र शासन त्यांच्या हिऱ्याच्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या प्रमाणात मंजूर करेल त्या प्रमाणात राज्य 
शासनाच्या हिऱ्याच्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम मंजूर करण्यात येईल, अशी उपरोक्‍त शासन निर्णयात तरतूद आहे. 
केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सत्यराज इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा.लि. इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या वस्त्रोद्योग 
संकुलास केंद्र शासनाने आतापर्यंत एकूण रु.२०.०० कोटी अदा केले म्हणजेच रु.४०.०० कोटीच्या ५० % रक्‍कम 
अदा केली आहे. त्याप्रमाणात राज्य शासनाचे रु.९.०० कोटीच्या ५० % रक्‍कम म्हणजेच रु.४.५० कोटी इतक्या देय 
अर्थसहाय्यापैकी आतापर्यंत रु.२.२५ कोटी अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले असल्याने उर्वरीत रु.२२५.०० लाख 
कोटी इतके अर्थसहाय्य देय असून त्यापैकी रु.१८७.०१ लाख इतके अनुदान मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाने दि.२० ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या पत्रान्वये सत्यराज इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या वस्त्रोद्योग संकुलाच्या रु.१०४.०० कोटी इतक्या प्रकल्प अहवालास मान्यता दिलेली 
आहे. केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजनेंतर्गत अनुदान देण्याची योजना संदर्भीय क्र.१ येथे नमूद 


शासन निर्णय क्रमांक: टेक्सपा २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४ 


दि.२५ मे, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आली आहे. सदर वदस्रोद्योग संकुलास केंद्र शासनाच्या 
हिश्यापोटीचे आतापर्यंत एकूण रु.२०.०० कोटी अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे. तसेच राज्य शासनाच्या हिश्यापोटीचे 
एकूण रु.४.५० कोटी देय्य आहे. त्यापैकी संदर्भीय क्र.२ येथे नमूद दि. ४ मार्च, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु.९०.०० लाख व संदर्भीय क्र.३ येथे नमूद दि. २८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रु.१३५.०० लाख असे 
एकूण रु. २२५.०० लाख इतके अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे. 

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजनेंतर्गत अनुदान मंजूर करण्यासाठी २८५१ ५२६४ या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता रु.३५०.०० लाख इतका नियतव्यय प्राप्त AST असून 
आठमाही सुधारीत अंदाजान्वये संपूर्ण निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर लेखाश्रीर्षाखाली 
आतापर्यंत रु.१६२.९९ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. शासन निर्णय दि.२५ मे, २०१२ मध्ये नमूद 
सर्व अटी व तरतूदी यांचे तंतोतंत पालन सदर वस््रोद्योग संकुलाने केळे आहे याची sean आयुक्त, वस्त्रोद्योग, 
नागपूर यांनी करण्याच्या अटीवर सत्यराज इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर या 
TAHA संकुलास रु.१८७.०१ लाख (रुपये एक कोटी सत्याऐंशी लाख एक हजार फक्त) इतके अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर अर्थसहाय्य शासनाने भविष्यात आणखी काही अटी व शर्ती निश्चित केल्यास अज्ञा अतिरिक्‍त अटी व 
शर्ती सदर वस्त्रोद्योग संकुलास लागू राहतील या मुद्दयाच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्‍त 
अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 

अटी व शर्ती :- 

अ) राज्य शासनाकडून मंजूर होणारा निधी संबंधीत वस्त्रोद्योगाच्या नावे एक दुय्यम खाते (Subsidiary 
Account) उघडून त्यामध्ये जमा करण्यात यावा. 

ब) केंद्र शासनाने त्यांच्या एकात्मिक वस्त्रोद्योग too योजनेंतर्गत प्रकल्प उभारणी व निधीवरील 
नियंत्रणासाठी स्पेशल परपज व्हेइकल (SPV) प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) यांची जी जबाबदारी निश्चित 
केली आहे ती जबाबदारी राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधी संदर्भातही राहील. याशिवाय राज्य शासनाने मंजूर 
केलेल्या निधीच्या वापराबाबत SPV व PMC यांचेबरोबर आयुक्त वस्त्रोद्योग यांची देखील जबाबदारी राहील. 

क) केंद्र शासनाने एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निर्धारीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार निधीचे विनियोजन करण्यासंदर्भात बंधपत्र लिहून देण्याची अट घालण्यात आली आहे. 
त्याप्रामणे राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या निधी विनियोजनाबाबत बंधपत्र लिहून देण्याची जबाबदारी संकुलाच्या 
Cae परपज व्हेइकल (SPV) ची राहील, तसेच बंधपत्र लिहून घेण्याची आयुक्‍त वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र शासन यांची 
राहील. 

ड) संकुलांना राज्य शासनामार्फत वितरीत केलेल्या अर्थसहाय्याचा योग्य विनियोग होत आहे किंवा कसे 
याबाबत महालेखापाल यांचेकडून लेखापरिक्षण करण्यात येईल. सदर लेखापरिक्षणासाठी आवश्‍यक दस्तऐवज 
महाळलेखापालांना उपलब्ध करुन देणे प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४ 


वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२० सोबतच्या परिशिष्टातील 
अ.क्र. ९ येथील “३३-अर्थसहाय्य” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सदर 
अ.क्र.९ मधील तपासणी सूचीतील क्र.६, ७, १० मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. तर क्र. १, २, ३, ४, ५, 
८, ९ मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू असून सदर तरतुदींची पूर्तता या प्रकरणी होत आहे. 

वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील परिच्छेद- अ 
नुसार ५, ६, ८, ९, १० मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. तर क्र.१, २, ३, ४, ७, मधील बाबींची पूर्तता 
खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे :- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. 
१६ एप्रिल, २०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अ. क्र. ९ येथील “३३- अर्थसहाय्य” या बाबीखालील खर्च करण्यास 
विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता 
होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- “मागणी क्र. व्ही- २, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (६०) वस्त्रोद्योग संकुल उभारणे (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२८५१ ५२६४) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय 
अंदाजान्वये प्राप्त तरतूद रु.३५०.०० लाख निधी अर्थसंकल्पित असून आठमाही सुधारीत अंदाजान्वये संपूर्ण निधी 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- मागील ३ 
महिन्यात कोणतेही अनुदान वितरीत करण्यात आलेले नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे, त्या लेखाशीर्षातर्गत एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त 
देयक प्रलंबित नाही :- सदर लेखाशीर्षाखाली एक वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे :- लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करताना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे :- लागू 
नाही. 

७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देताना सक्षम अधिका-याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा : - केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वस्त्रोद्योग संकुल योजना राबविण्यात येते. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यापूर्वी 
अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- लागू नाही. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्ययावत संबंधित शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा :- लागू नाही. 

qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरित करावी :- लागू नाही. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: टेक्सपा २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४ 


या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१८७.०१ लाख इतक्या अनुदानाचा खर्च “मागणी 
क्र.व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था (०२) (६०) 
वस्त्रोद्योग संकुल उभारणे (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य (२८५१ ५२६४” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झालेल्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. 

या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१८७.०१ लाख इतकी रक्कम संबंधीत वस्त्रोद्योग 
संकुलास वितरीत करण्याकरीता श्री. र. गं. Ty, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वदस््रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
यांना “नियंत्रण अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची 
रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन सत्यराज इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. 
इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर (SATYARAJ INTEGRATED TEXTILE PARK PVT. LTD. ICHALKARANUJI, 
DIST. KOLHAPUR) या वस््रोद्योग संकुलाच्या खाली नमूद बँक खात्यामध्ये RTGS द्वारे वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


१) बँकेचे नांव INDIAN OVERSEAS BANK, 
२) शाखा ICHALKARANJI BRANCH, 
3) खाते क्र. 274302000000173, 

४) आय.एफ.एस.सी. कोड IOBA0002743 


सदर aM निर्णय, वित्त विभागाच्या fe. १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये विभागास दिलेल्या 
अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२१८/२०२१/व्यय-२, दि. ३० मार्च, २०२१ अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११८१८२७७८०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Vishal Vishvas 
Madane 


१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग), Hales, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 


Digitally signed by Vishal Vishvas Madane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co Operation Marketing and 
Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bb0ed28a897fc87f69fe8807b3d9428966ce3233edb83a20c38834c1 92 
3793, 

serialNumber=cb16db1cc002e1 15b709a8ca348a6483883493aaf53b7be25836c 
da1b57ff2dc, cn=Vishal Vishvas Madane 

Date: 2021.03.31 18:24:52 +05'30° 


(विशाल मदने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टेक्सपा २०१५/प्र.क्र.६३/टेक्स-४ 


प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 


. उप सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहायक, 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर, 


. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर, 


६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


. आयुक्त, TAIT आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर, सोलापूर, 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

.कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. व्यवस्थापक, इंडियन ओव्हरसीज बँक इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर, 

. अध्यक्ष, सत्यराज इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल पार्क प्रा. लि. इचलकरंजी, जि. कोल्हापूर 
१६. 


निवडनस्ती (टेक्स-४). 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


